वर्ष ९ , अंक १ ९ ] 


महाराष्ट्र 


सत्यमेव जयते 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 

शुक्रवार , मार्च २४ , २०२३ / चैत्र ३ शके १ ९ ४५ 

असाधारण क्रमांक १७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २३.०० 


अनुक्रमणिका 

सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६.- डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ पृष्ठे 
आणि महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम , २०२२ या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . १-४ 


दिनांक २४ मार्च २०२३ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


सतिश वाघोले , 
सचिव ( विधि विधान ) , 

महाराष्ट्र शासन , 

विधि व न्याय विभाग . 


सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ . 

( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
दिनांक २४ मार्च २०२३ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 


>> 


डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ आणि महाराष्ट्र 

सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम , २०२२ या अधिनियमांमध्ये 
सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 


२०१४ चा 

ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम , 

२०१४ आणि महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम , २०२२ या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करणे इष्ट 
महा . ३५. आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या चौ - याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 

महा . २ ९ . 
२०२२ चा 

भाग चार - १७-१ 

( १ ) 


संक्षिप्त नाव . 


सन २०१४ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 


२ ९ याच्या कलम 

१३ ची सुधारणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च २४ , २०२३ / चैत्र ३ शके १ ९ ४५ 

प्रकरण एक 
प्रारंभिक , 


१. या अधिनियमास , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान 
विद्यापीठ ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२३ , असे म्हणावे . 


प्रकरण दोन 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ याची सुधारणा . 

२ . 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ याच्या कलम १३ मध्ये , – २०१४ चा 

( १ ) पोट - कलम ( १ ) मधील , - 

महा . २ ९ . 

( क ) खंड ( क ) मध्ये , 


66 

66 

( एक ) एक समिती ” या मजकुराऐवजी , एक शोध - नि - निवड समिती ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


( दोन ) उप - खंड ( एक ) ऐवजी , पुढील उप - खंड दाखल करण्यात येईल 

( एक ) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला सदस्य , जो उच्च शिक्षण क्षेत्रातील 
विख्यात व्यक्ती असेल आणि जो एकतर , शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय ख्यातीची विख्यात 


" " 

विद्वान व्यक्ती किंवा पद्म पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती असेल ; 
; 


( तीन ) उप - खंड ( तीन ) नंतर पुढील उप - खंड समाविष्ट करण्यात येईल 

> 

( चार ) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेला 
सदस्य ; ” ; 


66 


( ख ) खंड ( ग ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

66 

( ग ) समितीवर नामनिर्देशित केलेले सदस्य , अशा व्यक्ती असतील की ज्या , 
विद्यापीठाशी किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही महाविद्यालयाशी किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त 
परिसंस्थेशी कोणत्याही रीतीने संबंधित असणार नाहीत ; ” ; 


66 

( ग ) खंड ( घ ) मधील , " तीन ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 

( २ ) पोट - कलम ( ४ ) मधील , - 

( क ) खंड ( ख ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येतील : 

66 

" ( ख ) उच्चस्तरीय क्षमता , सचोटी , नैतिकता व संस्थात्मक बांधिलकी असलेली 
व्यक्ती असेल ; आणि कोणत्याही विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून किमान दहा वर्षांचा 
अनुभव असलेला किंवा शैक्षणिक नेतृत्त्व सिद्ध केल्याच्या पुराव्यासह लौकिकप्राप्त संशोधन 
किंवा शैक्षणिक प्रशासकीय संघटनेतील दहा वर्षांचा अनुभव असलेला विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ 
असेल ; ” ; 


( ख ) खंड ( ङ ) मधील , “ शैक्षणिक अर्हता या मजकुराऐवजी , “ अतिरिक्त शैक्षणिक 
अर्हता " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ३ ) पोट - कलम ( ६ ) नंतर , पुढील पोट - कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 


, " 


“ ( ६ क ) जर कुलपतीने निवड केलेली व्यक्ती , कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारीत नसेल 
तर , कुलपतीस , नामिकेतील उर्वरित व्यक्तींमधून अन्य सुयोग्य व्यक्तीची निवड करता येईल किंवा 
त्यास , एकतर त्याच समितीकडून किंवा या प्रयोजनासाठी नवीन समिती घटित केल्यानंतर , अशा 
नवीन समितीकडून , नवीन नामिकेची मागणी करता येईल . ” . 


२०२२ चा 

महा . ३५ . 


३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च २४ , २०२३ / चैत्र ३ शके १ ९ ४५ 

प्रकरण तीन 

महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम , २०२२ याची सुधारणा . 
महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ अधिनियम , २०२२ याच्या कलम ११ मध्ये , – 

( १ ) पोट - कलम ( ३ ) मधील , – 

( क ) खंड ( क ) मध्ये , 


( एक ) उप - खंड ( एक ) ऐवजी , पुढील उप - खंड दाखल करण्यात येईल 


८८ 


( एक ) कुलपतीने नामनिर्देशित केलेला सदस्य , जो उच्च शिक्षण क्षेत्रातील 

विख्यात व्यक्ती असेल आणि जो एकतर , शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय ख्यातीची विख्यात 

विद्वान व्यक्ती किंवा पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती असेल 

( दोन ) उप - खंड ( तीन ) नंतर , पुढील उप - खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 


८८ 


सदस्य ; ” ; 


८८ 


८८ 

( ख ) खंड ( ग ) मधील , “ तीन ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 


( चार ) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेला 


( ग ) खंड ( घ ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 


66 


( घ ) समितीवर नामनिर्देशित केलेले सदस्य , अशा व्यक्ती असतील की ज्या , 

विद्यापीठाशी किंवा विद्यापीठाच्या कोणत्याही महाविद्यालयाशी किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त 

परिसंस्थेशी कोणत्याही रीतीने संबंधित असणार नाहीत 
; ; 

( घ ) खंड ( च ) मध्ये , 


: 


( एक ) उप - खंड ( एक ) पूर्वी , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल 

( एक -१ ) उच्चस्तरीय क्षमता , सचोटी , नैतिकता व संस्थात्मक बांधिलकी असलेली 


व्यक्ती असेल ; ” ; 

( दोन ) उप - खंड ( चार ) मध्ये , 


" 

( १ ) “ शैक्षणिक अर्हता ” या मजकुराऐवजी , “ अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता हा 


मजकूर दाखल करण्यात येईल 
; 


८८ 

" 

८८ 

( २ ) परंतुकामधील , “ शैक्षणिक अर्हता ” या मजकुराऐवजी , “ अतिरिक्त शैक्षणिक 


अर्हता " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


सन २०२२ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
३५ याच्या कलम 

११ ची सुधारणा . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च २४ , २०२३ / चैत्र ३ , शके १ ९ ४५ 

( २ ) पोट - कलम ( ४ ) मधील - 

( क ) विद्यमान परंतुकापूर्वी , पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल : 


परंतु , जर कुलपतीने निवड केलेली व्यक्ती , कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारीत 

नसेल तर , कुलपतीस , नामिकेतील उर्वरित व्यक्तींमधून अन्य सुयोग्य व्यक्तीची निवड करता 

येईल किंवा त्यास , एकतर त्याच समितीकडून किंवा या प्रयोजनासाठी नवीन समिती घटित 
केल्यानंतर , अशा नवीन समितीकडून , नवीन नामिकेची मागणी करता येईल : 
; 

" 


८८ 


८८ 

( ख ) विद्यमान परंतुकामधील , " परंतु ” या मजकुराऐवजी , परंतु आणखी असे की , " हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


